आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम 

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी 
लेखाशीर्ष ४५१५ ००१२ अंतर्गत मंजूर 
अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे विधानमंडळ 
सदस्यनिहाय निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-स्थाविका-०४२०/प्र.क्र. ४८ /का-१४८२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ४ फेब्रूवारी, २०२१ 


वाचा:- 9) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक- स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, 
दि. १२.७.२०१६ 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र. ६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिल, २०१९ 
3) नियोजन विभाग, शासन निर्णय , समक्रमांक, दिनांक २३.४.२०२०, ८.७७.२०२०, 
१५.७.२०२०, १६.७.२०२०, १४.८.२०२०, १८.९.२०२०, २२.१२.२०२०, व २०.१.२०२१ 
४ नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. स्थाविका-११२०/प्र.क्र.२२/का.१४८२, दिनांक ५.१.२०२० 
व१८.१.२०२० 


शासन निर्णय :- 
“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२०” मंजूर झाले असून ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या 


अधिसंमतीनुसार महाराष्ट्र अधिनियम क्र. १५ म्हणून, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग-४, 
दिनांक १८ मार्च, २०२० यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाकरिता रु. १५७७.८७ कोटी एवढी तरतूद करण्यात आली आहे. सदर 
तरतूदीपैकी नियोजन विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. 3 व ४ येथील शासन निर्णयांन्वये रु. ११८१.९८कोटी 
एवढी रक्‍कम यापूर्वीच वितरीत करण्यात आली आहे. 

२. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०६१६/ प्र.क्र.१६/का.१४८२, दिनांक 
१२/७/२०१६ मधील परिच्छेद ४.३ मध्ये सुधारणा करुन कोणत्याही कारणामुळे महाराष्ट्र विधीमंडळ 
सदस्यांचा कालावधी आर्थिक वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच संपुष्टात आल्यास अथवा सुरु झाल्यास त्या आर्थिक 
वर्षातील सदस्यांचा कार्यकाल विचारात घेऊन दरमहा ₹ १६.६६ लक्ष याप्रमाणे निधी वितरीत करण्यास 
शासनाने मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार डिसेंबर, २०२० मध्ये अमरावती विभाग शिक्षक 
मतदारसंघातून श्री. किरण सरनाईक हे विधानपरिषद सदस्य निर्वाचित झाले आहेत. श्री. किरण 
सरनाईक, विधानपरिषद सदस्य यांनी वाशिम जिल्हा आपला “नोडल जिल्हा” म्हणून घोषित केला 
असल्याने सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील त्यांचा काळावधी विचारात घेता त्यांना अनुज्ञेय असलेला 
= ६६, ६४,०००/- ( रुपये सहासष्ट लक्ष चौसष्ट हजार फक्त ) एवढा निधी या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर 
करण्यात येत असून सदर निधी जिल्हाधिकारी, वाशिम यांच्या अधिनस्त ठेवण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका-०४२०/प्र.क्र. ४८ /का-१४८२, 


३. जिल्हाधिकारी यांनी नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०६१६/ प्र.क्र.९६/ 
का.१४८२, दिनांक १२ जुले, २०१६ च्या तरतुदींच्या अधीन राहून या निधीचे पुढील वितरण तात्काळ 
करावे तसेच या निधीमधून आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत वेळोवळी अनुज्ञेय करण्यात 
आलेल्या बाबींवरील खर्च खालील लेखाशीर्षांतर्गत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध 
तरतूदीमधून भागविण्यात यावा . 

मागणी क्र. ओ-१० 

४५१५- इतर ग्राम विकास कार्यक्रमावरील भांडवली खर्च, 

(००) १०२ सामुहिक विकास 

(०१) (००) (०१) आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम (४५१५००१२) 

(योजनांतर्गत) (दत्तमत) ५३- मोठी बांधकामे 
४. वित्त विभाग शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२० / प्र.क्र. ६४ / अर्थ-३, दि. १० नोव्हेंबर, २०२० 
मधील परिच्छेद क्र. ३ मधील (२) नुसार आणि वित्त विभागाने अनौसं. क्र. २८८/२०२०/व्यय-८, दिनांक 
१२.१२.२०२० अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
ष्‌. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२०४१५०४५२६६१६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by Vijesing Fattesing Vasave 
N, o=Gi if 


aa Py DN: c=! harashti Planning 
Vij esing Sock cal ih apace 
2.5.4.20=5494d2ad3a3bc5ddd66daf9a8f1 7 5e2d7d4b6a8b 
ba99c51d275801bcdf1b, 
F tt V INumber=2182F4f20daa6841ab430b2fd812e7b5d3a883e7 
BLES VASO eee ae rane 
(fa. फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
मा. उपमुख्यमंत्री नियेजन) यांचे खाजगी सचिव, 

२ मा.राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 

३ महालेखापाल (लेखापरीक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर, 

४ जिल्हाधिकारी, बुलडाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती व यवतमाळ 

५ उपायुक्त (नियोजन), अमरावती विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, 

६ जिल्हा नियोजन अधिकारी, बुलडाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती व यवतमाळ 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलडाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती व यवतमाळ 
वित्त विभाग (कार्यासन अर्थ-१६/व्यय-८), 
नियोजन विभाग, अर्थसंकल्प कक्ष (का.१४२४), 

१० ग्रंथपाल व संदर्भ अधिकारी, नियोजन विभाग, 
११ निवड नस्ती-का/१४८२, नियोजन विभाग, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


